तालुका बिज गुणन केंद्र, चांदुर बाजार, ता. चांदुर बाजार, 
जि. अमरावती येथील “सिट्रस इस्टेट” ची सन २०२३-२०२४ 
मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी रुपये ६४०.०० लाख निधी 
वितरित करण्यास मान्यता देणेबाबत. (२४०१०२५) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :सिईओ-२०२३/प्र.क्र.३३७/९-ओ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२३ 


) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 92 VIS, २०२३ 
) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११५/९-अ, दिनांक १८ जुले, ०२३ 
३) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.११५/९-अ, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२३ 
) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फळो-२/ताबीके 
रुपांतर/३५५५८/२०२३, दिनांक ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 
५) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फलो- 
२/मासोद/सिट्रस/३७७२६/२०२३, दिनांक ०१ डिसेंबर, 2023 
प्रस्तावना :- 
मौजा मासोद, ता. चांदुर बाजार, जि. अमरावती येथील ई-क्लास गट क्र.२१७ मधील १०.८१ हे. आर 
जमिनीवर लिंबुवर्गीय फळपिकाकरिता “सिट्रस इस्टेट” स्थापन करण्यास संदर्भ क्र. २ येथील दि. 
१८.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, मासोद येथील जमीन मातृवृक्ष 
लागवडीयोग्य नसल्यामुळे सदर प्रक्षेत्राएवजी तालुका बिज गुणन केंद्र, चांदुर बाजार, ता. चांदुर बाजार, जि. 
अमरावती येथे शासकीय फळरोपवाटीकेच्या प्रक्षेत्रावर लिंबुवर्गीय फळपिकाकरिता “सिट्रस इस्टेट” स्थापन 
करण्यास दिनांक २६.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. Rea इस्टेट 
तालुका बिज गुणन केंद्र, चांदुर बाजार, ता. चांदुर बाजार, जि. अमरावती येथील प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी 
अनुदान वितरीत करण्याची विनंती संचालक (फलोत्पादन) यांनी संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील पत्रांन्वये केली आहे. 
त्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुलक्षून शासन पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


तालुका बिज गुणन केंद्र, चांदुर बाजार, ता. चांदुर बाजार, जि. अमरावती येथील "सिट्रस इस्टेट" साठी 
सन २०२३-२४ करीता २४०१०२५ या लेखाशिर्षाखाली “३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)) या बाबीखाली रु. 
६४०.०० लाख (रुपये सहा कोटी चाळीस लाख फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना बीम्स प्रणालीवर वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी पुढील बाबींकरीता खर्च करण्यात यावा. 


अ.क्र बाबी रु. (लाखात) 
| 9 | औजारे बँक स्थापन करणे ४०.०० 

२ प्रयोगशाळा स्थापन करणे १००.०० 

3 खेळते भांडवल ५००.०० 
एकूण ६४०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सिईओ-२०२३/प्र.क्र.३३७/९-ओ 


२. सदर “सिट्रस इस्टेट”ची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने निधी वितरणासाठी खालीलप्रमाणे 
संनियंत्रण अधिकारी व आंहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | अंमलबजावणी संनियंत्रण आंहरण व संवितरण अधिकारी 
स्तर अधिकारी 
तंबी कृषि आयुक्‍त (कृषी), कृषी सहाय्यक संचालक (लेखा-१), 
आयुक्तालय | आयुक्तालय, पुणे कृषी आयुक्तालय, पुणे 
२. । विभाग स्तर विभागीय कृषि सहसंचालक, | लेखाधिकारी, विभागीय कृषि 
अमरावती सहसंचालक यांचे कार्यालय, 
अमरावती 
३. «| जिल्हास्तर  । जिल्हा अधिक्षक कृषि लेखाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
अधिकारी, अमरावती कृषि अधिकारी कार्यालय, 
अमरावती 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी संदर्भाधीन दि. १८.०७.२०२३ सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये 
नमुद केलेल्या बाबींवर मंजूर निधीच्या मर्यादेत खर्च करावा. 


४. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित निकष, 
वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
ष्‌. सदर “सिट्रस इस्टेट” करिता वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषी) यांनी शासनास वेळोवेळी सादर करावे. तसेच “Riga इस्टेट” स्थापन 
करणेबाबतचा प्रगती अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करावा. 
६. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 
मधील अटी व शर्तीचे अनुपालन करण्याच्या अधीन राहून विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१२०४१७२५५२१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E M A NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 


AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7 ff 


GORAKHNATH 1100000000 
MHAPANKAR मकन 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४) मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
५) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 
६) मा. सभापती /उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिईओ-२०२३/प्र.क्र.३३७/९-ओ 


७) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई. 

८) सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

९) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) अपर मुख्य सचिव (कृषि), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
१२) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१३) आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१५) विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती. 

१६) लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक यांचे कार्यालय, अमरावती 
१७ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती. 

१८) लेखाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, अमरावती 
१९) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
संचाळक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती. 


A) 
0 
२८ > >> > २२ >>. ई-> 5.) 5<:> <<. ६-८. > -.- > >> 4८ 


२१ 
२३ 


२४ 
२५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


